प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना- प्रति थेंब अधिक 
पिक (सूक्ष्म सिंचन) घटकाचा अनुसूचित जाती 
प्रवर्गाचा सन २०१८-१९ चा अखर्चित निधी 
पुनर्णिवित करुन चालू वर्षी विनियोगात 
आणण्यास मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सुसिंयो-०७१९/प्र.क्र.१९०(भाग-२)/१४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख : ३० ऑक्टोबर, २०१९ 


१) कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग 
भारत सरकार यांचे पत्र क्र.११-७/२०१७- आरएफएस-॥।, दि. ३० एप्रिल, २०१९. 
२) संचालक (फलोत्पादन) यांचे पत्र क्र.जाक्र/कृआ/फळलो-४/१८-१९/निधी पुनर्जिवित/५५९/ 
२०१९, दि.३१ जुले, २०१९. 
प्रस्तावना- 
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत- प्रति थेंब अधिक पीक (सूक्ष्म सिंचन) घटाकाची राज्यात सन 
२०१५-१६ पासून अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या घटकांतर्गत केंद्र राज्य हिळड्याचे प्रमाण ६०:४० 
असे आहे. सदर घटकाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र शासनाने सन २०१८-१९ या वर्षात रु. ३४३.६८ 
कोटी एवढा केंद्र हिऊ्याचा निधी उपलब्ध करुन दिला होता. सदर निधीपैकी अखर्चित निधी सन २०१९- 
२० या वर्षात खर्च करण्यास, केंद्र शासनाने संदर्भ क्र.१येथील दि.३० एप्रिल, २०१९ च्या पत्रान्वये मान्यता 
दिलेली आहे. सन २०१८-१९ या वर्षात उपलब्ध झालेल्या केंद्र हिऱ्याच्या निधीपैकी रु.७७.१२ कोटी 
निधी दि.१ एप्रिल, २०१९ रोजी अखर्चित होता. त्यापैकी रु.६२.७६२६ कोटी एवढा निधी कृषी आयुक्तालय 
स्तरावर असून रु.१४.३५७४ कोटी निधी शासन कोषागारात जमा आहे. शासन कोषागारात जमा 
असलेल्या निधीमध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गाचा रु.५६२.११ कोटी एवढ्या निधीचा समावेश आहे. सदर 
निधीपैकी १८५.३२ लक्ष व त्यास समरुप राज्य हिळ्याचा रु.२४४.१४ लक्ष असा एकूण रु.४२९.४६ लक्ष 
निधी सन २०१९-२० या वर्षात खर्च करण्यासाठी आयुक्त, कृषी यांना वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीवर 
(बीडीएस) वितरीत करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. अनुषंगाने शासनाने पुढीलप्रमाणे 
निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय- 


१. प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेंतर्गत- प्रति थेंब अधिक पिक (सूक्ष्म सिंचन) घटकाचा सन २०१८- 
१९ या वर्षातील, केंद्र हिऱर्याचा अनुसूचित जाती प्रवर्गाचा अखर्चित निधी रु. १८५.३२ लक्ष 
(अक्षरी रुपये एक कोटी पंच्याऐशी लक्ष बत्तीस हजार फक्त) व राज्य हिळ्याचा रु.२४४.१४ लक्ष 
(अक्षरी रुपये दोन कोटी चव्वेचाळीस लक्ष चौदा हजार फक्त) असा एकूण रु.४२६.४६ लक्ष (अक्षरी 


शासन निर्णय क्रमांकःसुसिंयो-०७१९/प्र.क्र.१९०(भाग-२)/१४-ओ 


रुपये चार कोटी सवीस लक्ष सेहचाळीस हजार फक्त) निधी, सन २०१९-२० या वर्षात पुनर्जिवित 
करुन आयुक्त (कृषि) यांना वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीवर (बीडीएस) वितरीत करण्यात येत आहे. 


. सदर निधी खालील लेखाशिर्षाखालील सन २०१२०-९ च्या मंजूर तरतूदीतून खर्ची टाकण्यात 


यावा. 

केंद्र राज्य 
मागणी क्र-डी-३ मागणी क्र-डी-३ 
२४०१- पीक संवर्धन, २४०१- पीक संवर्धन, 
७८९ अनुसूचित जाती उपयोजना ७८९ अनुसूचित जाती उपयोजना 
(००) (२३) प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना- प्रति । (००) (२४ प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना- 
थेंब अधिक पीक (सुक्ष्म सिंचन) प्रति थेंब अधिक पीक (सुक्ष्म सिंचन) 
(केंद्र हिस्सा- ६०%) (राज्य हिस्सा- ४०%) 
(अ.जा.उपयोजना) (कार्यक्रम) (अ.जा.उपयोजना) (कार्यक्रम) 
(2809A803) (२४०१॥४१२) 
३३ अर्थसहाय्य ३३ अर्थसहाय्य 


: अनुदानाची रक्‍कम PFMS प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांच्या आधारसंलग्न बँक खात्यात जमा करण्यात 


यावी. 


. वितरीत करण्यात आलेला निधी अनुसूचित जातीनवबौध्द/ लाभार्थ्यांसाठीच खर्च होईल याची 


दक्षता घ्यावी. 


. सदर निधी खर्च करण्यासाठी आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 


नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत असून, सदर निधीचे जिल्हानिहाय वितरण 
करण्यास त्यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


. सदर निधीच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास पाठवून त्याची प्रत राज्य शासनास 


पाठविण्यात यावी. 


. सदर निधी खर्च करताना केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत 


प्रति थेंब अधिक पीक (सूक्ष्म सिंचन) घटकाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात 
यावे. 


. सदर झासन निर्णय नियोजन विभागाच्या मान्यतेस अनुसूरुन व वित्त विभागाने अनौपचारिक 


क्र.२४८/२०१९/व्यय-१, दि.२० सप्टेंबर, २०१९ अनव्ये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःसुसिंयो-०७१९/प्र.क्र.१९०(भाग-२)/१४-ओ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१०३०१६५८२२०१०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षंकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


yy KIRAN N PATIL 
iarashtra, 

\deae62f13606632589e592d8c1 8ceb9a 
0032, street=MANTRALAYA/MUMBAI, 
ja68fe576faead463fd8ae1e3844a820d9 


Digit 
DN: 
254. 
49७ 
serial 
215९ |CULTURE DEPT, o=GOVERNMENT OF 
Mw 


1411, 8 
Date: 2019.10.30 16:59:33 +05'30" 


(डॉ. किरण पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२. संचालक (फलोत्पादन), कृषि ayaa, 

३. प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४. आयुक्‍त (सामाजिक न्याय), पुणे. 

५. सर्व सन्माननीय विधीमंडळ सदस्य द्वारा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

६. सर्व संचालक /सहसंचालक, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ 

७. विभागीय कृषि सहसंचालक (सर्व) 

८. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (सर्व) 

९. सर्व कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद 

१०. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर/(लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) 

११. महालेखाकार (स्थानिय) निकाय लेखा परिक्षा व लेखा प्रतिष्ठा भवन,१०१ महर्षी कर्वे मार्ग, 
मुंबई- ४०००२०. 


१२. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१३. अध्यक्ष,सर्व जिल्हा परिषद 

१४. माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१५. नियोजन विभाग (का-१४३१) /मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१६. वित्त विभाग ( व्यय-१ वअर्थसंकल्प - १३) / मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१७. ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१८.मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 

१९. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 

२०. निवड नस्ती (कार्यासन -१४ओ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


